RNINo. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १३ ] 


बुधवार , मार्च २७, २०१९ / चैत्र ६ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ७ 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट ७- ब 


क्रमांक कार्या-११/ नपा / एसआर / न.न.पं. -१७-ब/२०१९ .-- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / न.प. 
२०१६/ प्र.क्र . ०७/ का -०६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) ( यापुढे " सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला) चे 
कलम १० ( १) नुसार मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र-१/ निवडणूक / कावि 
४८ / २०१९ , दिनांक १७ जानेवारी २०१९ अन्वये सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविलेप्रमाणे चंदगड नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत 
विभागणेत येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करणेचे आणि मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील 
क्रमांक रानिआ/ नपा/ २०१६ / प्र.क्र . १०/ का -०६, दिनांक १५ जून २०१६ चे पत्रासोबत प्राप्त नगरपंचायत प्रभाग रचना करणेबाबतचे सुधारित 
आदेशाचे नियमाधारे प्रभागाची सोडत दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोजित करून सदर सोडतीआधारे ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनु . 
जाती , अनु. जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करणेत आले आहेत. 


. 


सदर अधिनियमाच्या कलम १० , पोट- कलम (१) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असलेमुळे उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे चंदगड नगर 
पंचायतीचे क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर , चंदगड नगरपंचायत कार्यालय व चंदगड नगरपंचायत 
हद्दीतील सार्वजनिक वर्दळीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणेत आला होता . त्यांस अनुसरून प्राप्त २ हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्या 
मा . निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नसलेने त्या सर्व फेटाळणेत येऊन मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , पुणे विभाग , पुणे यांचे 
मान्यतचे पत्र क्रमांक नपाप्र / १/प्र. र. अंतिम/ कावि/ २१२/ २०१९ , दिनांक २२ मार्च २०१९ चे पत्रान्वये सदर सर्व हरकती निकाली काढून , मी , 
दौलत देसाई , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
४०) च्या कलम ९, पोट- कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्र.नपाप्र/ १/ 
निवडणूक/ कावि / ४८ / २०१ ९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ चे आदेशान्वये चंदगड नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनु . 
जाती, अनु . जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील स्त्रियांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


( १ ) 


एच -७२६, भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - १३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


१ 


निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


२ . 


अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


१ 


- 


.. 


५ 


३ . 


( क ) नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील पैकी क्रमांक २ ( अ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 
राहील . 


४ . 


१ 


( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 


- 


( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


३ 


५ . 


समोरील नमूद 


५ 


स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अ. क्र . 
केलेल्या जागा - अ.क्र .४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


२. ज्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ / नप / २०१६ / प्र.क्र .०७/ का -०६ , दिनांक ७ मे 
२०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग , पुणे 
यांचेकडील दिनांक १७ जानेवारी २०१९ चे पत्रासोबतच्या परिशिष्टात दर्शविलेप्रमाणे चंदगड नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागणेत 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक १५ जून २०१६ च्या पत्रासोबत 
प्राप्त नगरपंचायत प्रभाग रचना करणेबाबतचे सुधारित आदेशाचे नियमाधारे दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोजित प्रभाग आरक्षण 
सोडतीद्वारे ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचेसाठी व स्त्रियांसाठी (अनु. जाती , अनु. 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करणेत आले आहेत . 


त्याअर्थी, ज्या आदेशाने विहित केल्याप्रमाणे प्रभागनिहाय आरक्षण चंदगड नगरपंचायतीचे आदेशाचे निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ अंमलात येईल . 


प्रभागाचे 


जागा 


प्रभाग 
क्रमांक 


नाव 


अनुसूची 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या 

प्रभागाची व्याती ( उत्तर , पूर्व 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या क्रमांक दक्षिण , पश्चिम ) ( Discription 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ( Seat of boundary of the 

No. ) ward ) (North , East , 

South , West) 


( Ward असल्यास 
No. (Name 

of the 


ward 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती/ अनु. जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु. जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
( Reservation, SC , ST , 
BCC , Women in 
SC , ST , BCC ) 


No.. 


if any ) 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


१ 


६४५ 


८५ 


३१ 


१ 


सर्वसाधारण 


विनायकनगर , ब्रम्हदेवनगर , उल्हास 
नगर , कोर्ट रोड पश्चिम बाजू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१ ९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


سه 


अनुसूची -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


२ 


- 


६४२ 


५५ 


४१ 


१ 


सर्वसाधारण 


नवीन वसाहत , ( पश्चिम बाजू) , 
शिक्षक कॉलनी परिसर , पंचायत 
समिती परिसर . 


- 


५ ९ ८ 


४ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


आझादनगर , हिंडगाव रोड 
परिसर , लक्ष्मीनगर , प्रथमेशनगर, 


शिंदे वसाहत . 


४ 


५ ९ ५ 


३० 


४ 


१ 


नवीन वसाहत पूर्व बाजू , जुने स्टँड सर्वसाधारण महिला 
( उत्तर बाजू), कब्रस्तान वसाहत ते 


पप्पू कॉलनी . 


५ 


- 


५५८ 


० 


१ 


सर्वसाधारण 


जुने स्टँड दक्षिण बाजू, बेळगाव 
रोड , कुंभार वसाहत , आझाद 
गल्ली, उत्तर कोपरा. 


& 


- 


५६४ 


० 


१ 


सर्वसाधारण 


आझाद गल्ली, गुरुवार पेठ , 
संजय ढेरे ते मंडलिक उत्तर 
बाजू, चंद्रसेन वाडा परिसर . 
आंबेडकरनगरचा शिवाजी गल्ली 
कोपरा , आंबेडकरनगर, नवीन 
वसाहत पूर्व बाजू दक्षिण कोपरा . 


७ 


५४४ 


२२१ 


४ 


१ 


अनुसूचित जाती महिला 


८ 


६१२ 


- 


४३ 


४ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


नवीन वसाहत , महसूल भवन 
परिसर, कोर्ट रोड पूर्व बाजू , 
शिवाजी गल्ली, धोंडिबा गोंधळी 
घरापासून उत्तर बाजू. 
गांधीनगर , विनायकनगर , 
जी . एस . पाटील कोपरा. 


- 


६६० 


१२० 


७१ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


१० 


६५२ 


३४ 


४ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


११ 


५५१ 


१३ 


१७ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


रवळनाथ गल्ली उत्तर बाजू , 
शिवाजी गल्ली पश्चिम बाजू . 
शिवाजी गल्ली पूर्व बाजू, चंद्रसेन 
गल्ली, गुरुवार पेठ उत्तर बाजू , 
बँक ऑफ इंडिया ते बाबा 
पिळणकर उत्तर बाजू . 


१२ 


- 


६५ ९ 


. 


० 


१ 


सर्वसाधारण 


गुरुवार पेठ नेसरीकर ते सुभाष 
गावडे, आझाद गल्ली, शेरखान 
परिसर . 


१३ 


५५१ 


कुंभार गल्ली, आझाद गल्ली कोपरा सर्वसाधारण महिला 


१४ 


५७६ 


- 


१ 


सर्वसाधारण 


शिवाजी गल्ली, दक्षिण 

बाजू , 
रवळनाथ गल्ली दक्षिण पूर्व बाजू , 
गुरुवार पेठ सुधीर देशपांडे ते 
अशोक पिळणकर . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


अनुसूची -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


१५ 


- 


५ ९ ४ 


१०३ 


४ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


रवळनाथ गल्ली करपे ते गवळी 
कोपरा, ब्राम्हण गल्ली वाडकर , 
मनोहर चंदगडकर चिकन दुकान 
ते संतोष पंडित घरापर्यंत , रामदेव 
गल्ली परिसर , रोहिदासनगर. 


- 


१६ 


५६४ 


८ 


० 


१ 


गडकरी वसाहत, रामलिंगनगर , सर्वसाधारण महिला 
देसाईवाडी पूर्ण. 
ब्राम्हण गल्ली टेकडी ते मांद्रेकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
घरापर्यंत . 


१७ 


६४० 


४ 


१ 


एकूण १०२०५ 


७२० 


१८० 


१७ 


दौलत देसाई, 
जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर 


. 


कोल्हापूर , २५ मार्च २०१ ९. 


BY THE COLLECTOR OF KOLHAPUR DISTRICT 


Schedule 7 - A 


- 


No. DESK - XI/NAPA /SR /NNP - 18 - B /2019.--In exercise of the powers conferred on him by Order 
No. SEC /N.P - 2016 /C.R.07 /DESK -06 , dated 7th May 2016 by the Hon . State Election Commissioner, 
Maharashtra , under sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (hereinafter referred to as " the said Act") it is proposed 
as per sanction accorded by Hon . Divisional Commissioner alias Regional Director, Municipal 
Administration , Pune Division , Pune vide his letter No. NAPAPRA / 1/NIVADNUK /KAVI/48 /2019 , dated 
17th January 2019 to fix for the Chandgad Nagarpanchayat, the number and the extent of the wards 
into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and as per provisions in the rules , received 
along with the letter from Hon . State Election Commissioner, Maharashtra , Mumbai vide their letter No. 
SEC /N.P - 2016 /C.R . 10 /DESK -06 , dated 15th June 2016 , for formation of single member wards for 
Nagar Panchayat, the draws for ward reservation were drawn on 21st February 2019 and accordingly 
the wards reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and 
Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of 
Citizens), as the case may be, are as shown in the Schedule to this Order. 

The said Draft Order is hereby published , at Collector Office , Kolhapur, Chandgad Nagar Panchayat 
and prominent public places in Chandgad Nagar Panchayat, as required by the provison to sub - section 
( 1) of Section 10 of the said Act for the information of all the residents of the Chandgad Nagar 
Panchayat, and after giving due hearing to the Two objections received by me in respect of the said 
draft and all these objections were rejected as these were not according to the order of the Hon . state 
Election Commission , Maharashtra , Mumbai, after getting approval of Divisional Commissioner alias 
Regional Director,Municipal Administration , Pune Division , Pune vide his letter No. Kramank : NAPAPRA/ 
1 / PR.R.ANTIM /KAWI/212 /2019 , dated 22nd March 2019 , I, Daulat Desai, Collector, Kolhapur District 
in exercise of the powers conferred me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said act hereby make 
the following order namely . 

Order 
Whereas , the Commissioner and Regional Director, Municipal Administration , Pune Division , Pune 
vide Order NAPAPRA/ 1/ NIVADNUK/ KAVI / 48/ 2019 , dated 17th January 2019 issued under Section 9 
(2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panachayats and Industrial Townships Act, 1965 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१ ९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


4 


.. 17 


1 


.. 


.. 


(Mah.Act No. XL of 1965 ) has fixed for the Chandgad Nagar Panchayat , the number of Councillors to 
be elected and the number of seats reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ) as shown below.— 

( 1 ) The number of councillors to be elected 
( 2 ) The number of seats to be reserved , 

( a ) For the Scheduled Castes 
( b ) For the Scheduled Tribes 

( C ) For the Backward Class of Citizens 
( 3) The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of 

9 
seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens ). 
(4 ) Out of seats at serial No.3 , the number of seats reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens as shown in the item at serial No. 2 (a ), (b ) and (c ) respectively are 
as under. 


5 


1 


.. 


-- 


( a ) For the Scheduled Castes 
( b ) For the Scheduled Tribes 
(c ) For the Backward Class of Citizens 

3 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category (number of seats at ... 5 
serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) . 

2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the Order No. SEC /N.P - 2016 /C.R.07 / 
DESK -06 , dated 7th May 2016 by the State Election Commissioner, Maharashtra and as per the 
schedule shown in their letter, dated 17th January 2019 , I, Daulat Desai, Collector Kolhapur, fix for 
the Chandgad Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat shall be divided and specify the wards in which Seats shall be reserved for the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and women ( including Women belonging 
to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be, 
are as shown in the schedule . 

Hence , the ward reservation for Chandgad Nagar Panchayat as mentioned herein , shall take effect 
for the purpose of the next general elections held immediately following the date of this order. 

Schedule 


Ward 
No. 


Name 

the 
Ward 


Total of Ward , SC , ST, Seat 
Population 

No. 


Discription of 
boundary of the 
Ward ) (North , East, 

South , West 


Reservation SC , 
ST, BCC Women 
in SC , ST , BCC 


No. 


if any 


1 


2 


6 


7 


8 


3 
Total 


4 
SC 


5 
ST 


1 


645 


85 


31 


1 Vinayaknagar, Bramhadevnagar, General 

Ulhasnagar, Court Road West 
Side . 


2 


642 


55 


41 


General 


1 Navin Vasahat (west side), 

Teacher colony campus , 
Panchayat Samiti Campus. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


Schedule - contd . 


1 


2 


5 


6 


8 


3 
Total 


4 
SC 


ST 


598 


w 


4 


0 


Backward class 
of citizen Women . 


1 Azadnagar, Hindgaon Road 

Campus, Lakshminagar, 
Prathameshnagar, Shinde 
Colony 


4 


595 


30 


4 


General Women 


1 Navin Vasahat East Side , 

old stand (North Side), 
Graveyard Colony , Pappu 
Colony 


5 


558 


0 0 


General 


1 Old Stand South Side , 

Belgaum Road, Kumbhar 
Vasahat, Azad Gally North 
Corner. 


6 


564 


0 0 


General 


1 Azad Gali , Gurwar Peth 

Sanjay Dhere to Mandlik 
House North Side, Chandrasen 
Wada Campus. 


7 


544 


221 


4 


Scheduled Caste 
Women . 


1 Ambedkarnagar Shivaji Gali 

Corner , Ambedkar Nagar, 
Navin Vasahat East South 
Corner. 


8 


612 


43 


4 


1 Navin Vasahat Revenue building Backward Class of 

Campus, Court Road East Citizen . 
Side , Shivaji Gali from Dhondiba 
Gondhali House North Side . 


9 


660 


120 


71 


General Women 


1 Gandhinagar, Vinayaknagar , 

G. S. Patil Corner. 


10 


652 


34 


4 


1 Ravalnath Galli North Side, 

Shivaji Galli West Side . 


Backward class of 
Citizen Women . 


11 


551 


13 


17 


Backward Class of 
Citizen 


1 East side of Shivaji Gali, 

Chandraseen Gali, Gurwar 
Peth North side , Bank of India 
to Baba Pilankar House North 
side . 


12 


659 


0 0 


General 


1 Guruwar Peth Nesarikar to 

Shubhash Gavade , Azad 
Gali Sherkhan Campus. 


13 


551 


0 0 


General Women 


1 Kumbhar Gali , Azad Gali 

Corner. 


14 


576 


0 0 


General 


1 Shivaji Gali South side , 

Ravalanath Galli south East 
side , Gurwar Peth Sudhir 
Deshpande to Ashok Pilankar. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ मार्च २०१९ / चैत्र ६, शके १९ ४१ 


10 


Schedule - contd . 


2 


5 


6 


7 


8 


3 
Total 


4 
SC 
103 


ST 


15 


-- 


594 


4 


1 Ravalnath Galli, Karpe to Gavali General Women 

Corner, Brahman Galli, Wadkar 
Manohar Chandgadkar from 
Chicken Shop to Santosh Pandit 
House , Ramdev Galli Campus , 
Rohidasnagar. 


16 


-- 


564 


8 0 


1 Gadkari colony, Ramalingnagar, General Women 

DesaiWadi whole . 


17 


-- 


640 


4 0 


1 Brahman Galli, Tekadi to 

Mandrekar House . 


Backward Class of 
Citizen Women 


Total 


10205 720 


180 


17 


DAULAT DESAI, 
Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 25th March 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


